ग्राम विकास विभागातीळ योजनांच्या जाहिरात व 
प्रसिद्धीसाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०८/यो-११ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान मार्ग 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १४ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना: 

ग्राम विकास विभागामार्फत ग्रामीण क्षेत्रातील जनतेशी निगडित विविध विकास योजना राबविण्यात येतात. 
यातील काही योजना या राज्य शासनाच्या आहेत, तर काही योजना केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार राबविण्यात येतात. 
या योजनांची माहिती जनसामान्यांना होणे, जनतेत योजनांबद्दल जनजागृती निर्माण होणे, त्यामध्ये जनतेचा सहभाग 
राहावा तसेच योजनांबद्दल जनतेच्या काही सूचना/आक्षेप असल्यास ते विचारात घेणे व या सर्वांमधून शासनाची प्रतिमा 
उंचावणे यासाठी या योजनांची सर्वकष माहिती जनतेला असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या योजनांना व्यापक प्रसिद्धी 
देणे आवश्‍यक आहे. तथापि, या योजनांच्या “जाहिरात व प्रसिद्धीकरिता” ग्राम विकास विभागात स्वतंत्र योजना 
नसल्याने या योजनांची व्यापक प्रसिद्धी करणे व त्याबाबत जनतेला अवगत करण्याचा हेतू पूर्णपणे साध्य होत 
नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे “जाहिरात व प्रसिद्धी” या कार्यक्रमासाठी ग्रामविकास विभागाकरिता स्वतंत्र 
लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

ग्राम विकास विभागाकरिता “जाहिरात व प्रसिध्दी” या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध नियतव्यय अर्थसंकल्पीत 
करण्यासाठी खालील लेखाशीर्ष उघडण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


मागणी क्रमांक एल ०४- Demand No.L-04 

३४५१ सचिवालयीन आर्थिक सेवा ००, 3451,Secretariat- Economic Services 00, 
०९०, सचिवालय 090,Secretariat 

(09) ग्राम विकास विभाग (01)Rural Development Department 


(09 ) (०४) ग्राम विकास विभागांतर्गत जाहिरात व (01)(04)Advertising and Publicity under Rural 
प्रसिद्धी (कार्यक्रम) Department (Scheme) 


(२०५११२०६) (3451 A206) 
(२६) जाहिरात व प्रसिद्धी (कार्यक्रम) 


(26) Advertising and Publicity (Scheme) 


२. तसेच या विभागास दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या योजनांतर्गत नियतव्ययातून, सदर लेखाशीर्षाखाली निधी 
अर्थसंकल्पीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. सदर निर्णय नियोजन विभागाने अनौ.संदर्भ क्र.२१६/१४४४, दि.११/०९/२०२२३ द्वारे व वित्त विभागाने 
अनौ.संदर्भ क्र.४१५/२०२२३/व्यय-१५, दि.०३.१०.२०२३ द्वारे तसेच महालेखापाल कार्यालयाने दि.१३.११.२०२३ च्या 
पत्राद्वारे दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.०८/यो-११ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४११०५३१८१२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SAGAR SURESH 


MANORE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1d70df32cc6c50de99c87fb7af 
b9a7374b4baf59a5f2bd0e66326738ef1 
20208, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=588F78CC5AE9E0365D3 


D59EE429924872845ADC4FC8F9F4A35 
26F4FE39804D78, cn=SAGAR SURESH 
MANORI 


E 
Date: 2024.02.14 13:10:32 +05'30' 


(सागर मनोरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
५. मा.मंत्री (ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग) यांचे खाजगी सचिव, 
६. मा.विरोधी पक्ष नेता (विधान परिषद/विधानसभा), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई, 
७. सर्व मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
८. मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्विय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सवी, 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३. विभागीय आयुक्‍त (सवी, 
१४. जिल्हाधिकारी,(सवी, 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सवी, 
१६. अवर सचिव, (अर्थ-१७), वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१७. अवर सचिव, (कार्या-१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. कक्ष अधिकारी (वित्त-१), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई, 
१९. निवडनस्ती (योजना-११). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


